सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रूषा) (गट-अ) या 
पदावर रुजू होण्याकरिता कार्यमुक्त करण्याबाबत. 
श्रीमती नीलिमा विठ्ठल सोनावणे, सहायक प्राध्यापक 
(गट-ब), परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एनयुआर- २०२३/प्र.क्र.२०/२३/परिचर्या, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७ वा मजल), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २७ मार्च, २०२३. 


वाचा १) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ 
प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदेशा क्रमांक : नामनि १४२०/प्र.क्र.१४८/ 
सेवा-२, दिनांक २८.०२.२०२३. 
3) आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
DMER 17022/2/2022/EST-5, दिनांक ११.३.२०२३. 


आदेशा 


श्रीमती नीलिमा विठ्ठल सोनावणे, सहायक प्राध्यापक (गट-ब), परिचर्या शिक्षण संस्था, मुंबई 
यांची संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रूषा) (गट-अ) या पदावर 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. श्रीमती सोनावणे यांची सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रूषा) (गट-अ) या पदावर नियुक्ती 
झाल्याने त्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 


३. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ व ३ तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : 
एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७ मधील परिच्छेद २ (ब) (9) मधील 
तरतुदीनुसार श्रीमती नीलिमा विठ्ठल सोनावणे, सहायक प्राध्यापक (गट-ब) यांना सहायक संचालक, 
आरोग्य सेवा (शुश्रूषा) (गट-अ) या पदावर रुजू होण्याकरिता त्यांच्याविरुध्द असलेल्या तक्रारीच्या 
अनुषंगाने करण्यात येत असलेल्या चौकशीच्या निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच त्यांनी मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.२५६५/२०१५ मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून दिनांक 29.03.2023 (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः एनयुआर- २०२३/प्र.क्र.२०/२३/परिचर्या, 


Bs सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२४२११३५८२७१३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VAISHALI 111 न्याल 


5.4.20=0e39186eb174ffc2d5d67d7 1804bf385073457ed3186970 
c74a272f3074c496, postalCode=400032, st=Maharasht 


MANISH SULE फणा 
(वैशाली सुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
३. अवर सचिव (सेवा-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
५. श्रीमती नीलिमा विठ्ठल सोनावणे, सहायक प्राध्यापक (गट-ब), परिचर्या शिक्षण संस्था, 
मुंबई. 
६. निवड नस्ती (परिचर्या) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


